कोविड-१९ या विषाणूमुळे उद्भवलेल्या 
आपत्काळीन परिस्थितीमुळे वार्षिक कर 
भरणाऱ्या कंत्राटी वाहनांना करमाफी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.एमव्हीडी-०६२०/प्र.क्र.७२/परि-३ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ: १) शासन अधिसूचना दि.१५/९/२०२०. 

२) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२१/९/२०२० चे पत्र. 

३)परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी 
(कंत्राटीवाहने)/ ६६/२०२०/जा.क्र.9७६१५,दि.२१/९/२०२० चे पत्र. 

४)परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी 
(कंत्राटीवाहने)/ ६६/२०२०/जा.क्र.9६१५,दि.२५/९/२०२०चेपत्र. 

५) शासन अधिसूचना दि.३०/९/२०२०. 

६) शासन समक्रमांकाचे दि.३०/९/२०२० चे पत्र. 
) 
) 


७ शासनाचे समक्रमांकाचे दि.५/१०/२०२० चे पत्र. 

८) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी(कंत्राटी 
वाहने)/ ६६/२०२०/जा.क्र.८१००, दि.७/१०/२०२० चे पत्र. 

९)परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी(कंत्राटी 
वाहने)/ ६६/२०२०/जा.क्र.८१००, दि.१४/१०/२०२० चे पत्र. 


शासन परिपत्रक:- 


कोविड-१९ आजारमुळे राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये वार्षिक कर भरणाऱ्या कंत्राटी 


वाहनांना करमाफी देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने “राज्यामध्ये वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना 
दि.१/४/२०२० ते दि.३०/९/२०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून १००% करमाफी 


म्हणजे सन २०२०-२१ या वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या ५०% करमाफी देण्यास मान्यता देण्यात 


यावी.” असा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार शासनाने दि.१५/९/२०२० व दि.३०/९/२०२० रोजी 
अधिसूचना निर्गमित केली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०६२०/प्र.क्र.9२/परि-३ 


२. UNV कळविण्यात येते की, जर वाहन धारकाने एप्रिळ २०२० ते सप्टेंबर २०२० या 


कालावधीचा कर भरला असल्यास तो पुढील कालावधीकरीता म्हणजे ऑक्टोबर २०२० ते मार्च २०२१ 


या कालावधीसाठी देय करात समायोजित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, जे वाहन 


मालक दि.३१/३/२०२० पर्यंतचा थकित कर दि.३१/१२/२०२० पर्यंत दंड व्याजासह ado 


त्यांनासुध्दा करमाफीची सवलत अनुज्ञेय राहील. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१४४२१७८८२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
N, Of Maharashtra, ou=H' 


DN: c=IN, o=Government \t Of Maharashtr. OME 
D E E Pp A K U TIA M R A O DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=856b31c793b 1 2e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa2234F 
6131bf8940dbd2e, 
Pp O KA L E serialNumber=f4163205e7b4960cc7ca6f973d6deb06502b2e8fc47 
a411babcf42a0e99cf34b, cn=DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2020.11.04 14:45:12 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत माहितीस्तव, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
६. सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये. 

७. निवड नस्ती (परिवहन-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


